महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2023 
निधी वितरण 
केंद्र पुरस्कृत योजना 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ - १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दि.५ डिसेंबर, २०२३. 


परिपत्रक 


केंद्र पुरस्कृत योजनासंदर्भात केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला केंद्र हिळऊ्याचा निधी व समरूप 
राज्य हिळ्याचा निधी विहित मुदतीत सिंगल नोडल खात्यात वर्ग करण्याबाबत आवश्‍यक सूचना 
संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार अर्थोपाय शाखेकडून आता प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी केंद्र शासनाकडून राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा झालेल्या निधीबाबतची प्रमाणित माहिती सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना पाठविण्यात 
येणार आहे. त्यामुळे आता विभागांना अर्थोपाय शाखेकडे नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता राहिलेली 
नाही. 
२. या पार्श्वभूमीवर केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आलेली मुळ अर्थसंकल्पीय तरतूद व 


पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा सर्व 
मंत्रालयीन विभागांना बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचना विचारात 
घेवून संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील अ.क्र. १३ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.४ येथील केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणाबाबतच्या सूचना 
अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :- 


१) संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव यांनी केंद्र शासनाकडून 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीबाबतचा वितरण आदेश केंद्र शासनाकडून मिळवून सदर निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याची खातरजमा अर्थोपाय शाखेकडून प्रत्येक कार्यालयीन 
दिवशी त्या विभागास पाठविण्यात येणाऱ्या ई-मेलच्या आधारे त्यांच्या स्तरावरच करुन घेण्यात 
यावी. ज्या योजनांच्या बाबतीत केंद्र शासनाकडून वितरीत झालेला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत 
प्रात झाळेळा असेल, अज्ञा योजनांच्या बाबतीत सदर केंद्र fessarar निधी त्यास समरुप राज्य 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२ ३/प्र.क्र.४०/अः र्थ-३ 


4) 


४. 


हिळ्याच्या निधीसह Rees नोडल खात्यावर वर्ग करण्यासाठी तात्काळ वितरीत करण्यात यावा व 
केंद्र शासनाने दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये विहीत केल्यानुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्यापासून ३० कॅलेंडर दिवसामध्ये समरुप राज्य 
हिळ्यासह निधी संबंधित योजनेच्या सिंगल नोडल खात्यावर जमा केला जाईल, याची दक्षता 
घ्यावी. 


याकरीता केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर १० दिवसाच्या कालावधीत निधी वितरणाचे 
आदेशा निर्गमित केले जातील व कोषागारात देयक सादर करुन कोणत्याही परिस्थितीत ३० कॅलेंडर 
दिवसापूर्वी असा निधी संबंधित योजनेच्या सिंगळ नोडल खात्यामध्ये जमा केला जाईल, याची 
खातरजमा करण्यात यावी. यासाठी नस्ती वित्त विभागाकडे पाठविण्याची आव्यकता नाही. 


यानुसार कार्यवाही करण्याची तसेच, केंद्र शासनाचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत प्राप्त 
झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी 


संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव यांची राहील. 


ज्या प्रकरणात अर्थसंकल्पीय तरतूद Walt नसल्यामुळे पुनर्विनियोजनाची आवश्‍यकता असेल, 


अशा प्रकरणात आवड्यक प्रस्ताव विहीत पध्दतीने वित्त विभागास सादर करावा. 


तसेच, मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास 
आवश्यकतेनुसार यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 
आदिवासी विकास विभाग तसेच, वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 


केंद्र शासनाच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार व्याज प्रदान करावे 
लागल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची राहील. 


सदर ARMA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१२०८१२४६३५७६०५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PA N D U RA N G He i 2 A OVERNMENT OF MALARAGITBA. ‘FINANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=476d37b83707d4fa8d08 1fe85 1 45aa8df78 154c98a1889573cd2900918 
१३१7९, postalCode=400032, st=Maharasht 


st=Mahar 
INumber=A256E2285AACFD4CDF1A5A468970133F213ECCOCO1D84AA03 
J T IBA JAD H AV 1BA50479F 2EEF89, cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 
Date: 2023.12.08 12:49:01 +05'30' 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२) मा मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२ ३/प्र.क्र.४०/अः र्थ-३ 


३) मा. विरोधी पक्षनेता, (विधानसभा / विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई-३२. 

४ सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

६) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


८) प्रधान महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

९) प्रधान महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

qo) सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११)विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली-११०००१. 
१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई-३२. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-३२. 

१४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७) निवड नस्ती, अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


